वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात शासकीय 


वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना विविध 


योजनांतर्गत मंजूर झालेल्या अनुदानातून 


खरेदी करावयाच्या यंत्रसामुग्रीस प्रशासकीय 


मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


शासन शुद्धीपत्रक, क्रमांक : यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.६९/प्रश्‍ा-१ 


गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल 


९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा: १) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक यंत्रख-२०२१/ 
प्र.क्र.६९/प्रशा-१, दिनांक ०५.०३.२०२१ 
२) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर-२२०११/ 


७७/२०२२-पीआरओसी१, दिनांक १५.०६.२०२२ 


३) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर-२२०११/ 


७७/२०२२-पीआरओसी१, दिनांक १७.०८.२०२२ 


शासन शुद्धीपत्रक : 


उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ०१ येथील शासन निर्णयान्वये विभागाच्या अधिपत्याखालील 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना सन २०२२-२१ या वित्तीय वर्षात पदव्युत्तर श्रेणीवर्धन राज्य 


हिस्सा vo टक्के योजनेंतर्गत यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 


करण्यात आलेली आहे. सदर प्रशासकीय मान्यतेनुसार डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, विष्णुपुरी, नांदेड या संस्थेस खालील तक्त्यात नमूद GIA खरेदी करण्यास 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्र. यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.६९/प्रजञा-१, दिनांक ०५.०३.२०२१ 


वैद्यकीय 
महाविद्यालय, 
विष्णुपुरी, नांदेड 


अनाळायझर मोडेळ - 
EM3&0 


प्रशासकीय । संस्थेचे नाव यंत्राचे नाव नग | प्रती नग | एकूण किमत 
मान्यतेतील किंमत 
२ डॉ. शांकरराव | फुल्ली ऑटोमेटेड 7 9300000 | 4300000 
चव्हाण शासकीय | बायोकेमेस्ट्री 


२. संचालनालयाच्या संदर्भ क्र.३ येथे नमूद पत्रास अनुसरुन, उपरोक्त तक्त्यातील 


यंत्रसामुग्रीच्या नावामध्ये तफावत असल्याने, सदर तक्त्यातील तपशीलात या शुद्धीपत्रकान्वये 


दुरुस्ती करण्यात येत असून सदर तक्‍ता आता खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.६९/प्रशा-१ 


शासन निर्णय क्र. यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.६९/प्रशा-१, दिनांक ०५.०३.२०२१ 
प्रशासकीय संस्थेचे नाव | यंत्राचे नावा । नग । प्रतीनग । एकूण किंमत 
मान्यतेतील किंमत 
२ SI. शंकरराव | pel ऑटोमेटेड र १३,००,००० | १३,००,००० 
चव्हाण शासकीय | बायोकेमेस्ट्री 
वैद्यकीय अनालायझर 
महाविद्यालय, 
विष्णुपुरी, नांदेड 


३. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥/99॥॥9.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०९१९११४६४५९३१३ असा 
आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR 

JAYA SHETTY 

Date: 2022.09.19 15:24:58 

+05'30' 

Adobe Reader version: 11.0.20 
(सुधीर जया शेट्टी) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई 
२. महालेखाकार -२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 

३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स Hara लि., मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नांदेड 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 

७. निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


